मास्क उत्पादक कंपन्यांनी करावयाच्या 
मास्कच्या पुरवठ्याबाबत..... 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
गो. ते. रुग्णालय संकुल इमारत, 
qo वा मजला, मंत्रालय, मुंबई Yoo ००१. 
शासन निर्णय क्र. कोरोना-२०२०/प्र.क्र.३०६/आरोग्य- ५ 
दिनांक : १० मे, २०२१ 


संदर्म :- 
१) सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्र. कोरोना-२०२०/प्र.क्र.३०६/आरोग्य- ५, दिनांक 


३१.०७.२०२०. 
२) सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन आदेश क्र. कोरोना-२०२०/प्र.क्र.३०६/आरोग्य- ५, दिनांक 


२०.१०.२०२०. 


प्रस्तावना :- 
संदर्भ क्र. १ नुसार हॅण्ड सॅनिटायझर व मास्कचे दर 
करण्यात आली होती. तद्नंतर संदर्भ क्र. २ नुसार राज्यात मास्कची (२ प्लाय 


निश्चित करण्यासाठी समिती स्थापन 
,३ प्लाय व एन ९५) दर 


निश्चित करण्यात आले आहेत. 


औद्योगिक आस्थापनांमध्ये पुरविल्या जाणाऱ्या मास्कचे दर हे शासनाने नियंत्रित 
मास्कचा दर्जा हा औद्योगिक स्वरुपाचा आहे, यासंदर्भात निर्णय घेणे, 
त्यानुसार शासन खालीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


तथापि, अनेक 
केलेल्या दरांपेक्षा अधिक आहेत व 
ही बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुस 


शासन निर्णय :- 

सध्याची कोविड साथरोग परिस्थिती पाहता, शासन असा निर्णय 
आस्थापनांमध्ये दि. ०१ जानेवारी, २०२० पूर्वी सुरक्षेच्या दृष्टीकोनातून मास्कचा वापर केल्या जात होता 
२०२० रोजीच्या शासन निर्णयातील तरतूदी लागू 
आस्थापनांना कोणत्याही किरकोळ विक्रेत्यांनी 
वितरक 


य घेत आहे की, ज्या औद्योगिक 


आस्थाप 
अश्या औद्योगिक आस्थापनांना दि. २० ऑक्टोबर, 
करण्यात येणार नाहीत. सदर मास्कचा पुरवठा औद्योगिक 
उत्पादक कंपन्यांनी मास्कचा पुरवठा स्वत: अथवा 
किरकोळ विक्रेते यांच्याकडून पुरवल्या जाणाऱ्या 
किंमतीबाबत कोणताही संभ्रम निर्माण होणार नाही. 


करु नये तसेच संबंधित मास्क उ 
(Distributors) यांच्या मार्फतच करावा. जेणेकरुन 
मास्कच्या किंमतीमध्ये फरक येणार नाही व मास्कच्या वि 


;पवनीकर'औंद्‌योगिक आस्थापनेवर मास्क वितरणाबाबत..०९५ 


Scanned with CamScanner 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्र. २०२१०३२३१३३२२९०९१७ 


असा आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 
Boag! व्यास] “aa 
अपर मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१) मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई, 
२) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३) मा. उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
४) मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
) सचिव, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
६) आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
) आयुक्त, अन्न व औषध प्रशासन, मुंबई. | 
८) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राज्य आरोग्य हमी सोसायटी, मुंबई. 
९) व्यवस्थापकीय संचालक, हाफकीन बायो फार्मास्युटीकल लि. मुंबई. 
१०) सह आयुक्‍त (तपासणी-ब), वस्तू व सेवा कर, मुंबई. | 
११) सह आयुक्त, मुख्यालय, अन्न व औषध प्रशासन तथा, राज्य औषध नियंत्रण प्राधिकारी, अन्न व 
औषध प्रशासन, मुंबई. 
१२) जिल्हाधिकारी (सवी. 
१३) महानगरपालिका आयुक्‍त (सवी. 
१४) संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई व पुणे. 
१३) संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई. 
१४) जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा रुग्णालय (सवी. 
१५) अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये व संलग्न रुग्णालये (सर्व) 
१&) जिल्हा आरोग्य अधिकारी (सवी. 
१७) निवड नस्ती (आरोग्य-५) 
प्रत माहितीस्तव - 
१) मा. मंत्री (आरोग्य) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२) मा. मंत्री (अन्न व औषध प्रशासन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
३) मा. राज्यमंत्री (आरोग्य) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
४) मा. राज्यमंत्री (अन्न व औषध प्रशासन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


पवनीकरऑद्‌यौंगिक आस्थापनेवर मास्क वितरणाबाबत..१०९५६ १ । 
Scanned with CamScanner 


